श्री.आर.एम.गायकवाड, सह दुय्यम निबंधक 
वर्ग-२ यांना श्री.के.आर.दवंगे, यांचा सह दुय्यम 
निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांक मंजूर करणेबाबत शुध्दीपत्रक... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा शुध्दीपत्रक क्र. आस्थाप-२०२१/१३४/प्र.क्र.२१/म-१(धोरण) 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जून, २०२२ 
वाचा: 
१) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांचे पत्र क्र.का.९/आस्था-४/मानीव 
दिनांक/श्री.गायकवाड/१३९/२१, दि.१३.०१.२०२१. 
२) शासन आदेश क्र. आस्थाप-२०२१/१३४/प्र.क्र.२१/म-१(धोरण),दि.६.४.२०२२. 
3) श्री.आर.एम.गायकवाड,सह दुयय्म निबंधक वर्ग-२ यांचा दि.०७.०६.२०२२ रोजीचा अर्ज. 


शासन आदेशा शुध्दीपत्रक: 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयात श्री. आर.एम.गायकवाड,सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ यांना 
श्री.के.आर.दवंगे यांचा सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ या संवर्गातील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक मंजूर करणेबाबत 
शासन आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे. 

२. सदर शासन आदेझात परिच्छेद क्र. ३ मध्ये:- 

“तसेच दि.३.४.२००६ हा मानीव दिनांक श्री.गायकवाड यांना सह जिल्हा निबंधक, वर्ग-२ या पदावर 
देण्यात आलेल्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने श्री.गायकवाड सदर पदावर प्रत्यक्ष रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून या 
कालावधीतील काल्पनिक वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने वेतन व भत्यांची थकबाकी श्री.गायकवाड यांना अनुज्ञेय 
राहणार नाही.” 


याऐवजी 

“तथापि, या कालावधीतील काल्पनिक वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने वेतन व भत्त्यांची थकबाकी 
श्री.गायकवाड यांना अनुज्ञेय राहणार नाही. सदर लाभ प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अनुज्ञेय राहील .” 
असे वाचावे.” 
3. सदर झासन आदेठा शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०६२१११२७१८१९१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Shridhar 
Baburao Dube : 
(श्रीधर डुबे पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


शासन आदेश शुध्दीपत्रक क्रमांकः आस्थाप-२०२१/१३४/प्र.क्र.२१/म-१(धोरण) 


३. नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, मुंबई. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

५. श्री.आर.एम.गायकवाड, सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२(नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक 
नियंत्रक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे मार्फत) 

६. निवडनस्ती, कार्यासन म-१-(धोरण). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


